सन २०१९-२० या आर्थिक वर्षासाठी भारतरत्न 
डॉ.बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास 
योजनेंतर्गत मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या 
कामांच्या मंजूरी व निधी वितरणाबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग 
शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक), क्रमांक: दवसु-२०१९/प्र.क्र.३१७/अजाक 
मंत्रालय विस्तार, मंत्राळय, मुंबई - ४०० ०३२. 
दिनांक: १७ जुलै, २०२०. 


वाचा : .१ शासन निर्णय, क्रमांक: दवसू-२०१५/प्र. क्र. ३४७/अजाक, दिनांक ०९ मार्च, २०१८. 
२. शासन निर्णय, सम क्रमांक, दिनांक १६ ऑगस्ट व ०६ सप्टेंबर,२०१९. 

प्रस्तावना: 

राज्यातील ग्रामीण व नागरी क्षेत्रातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्ती/ गावांचा 
विकास करण्यासाठी या घटकांना मुलभूत सुविधा पुरविण्यासाठी मा. लोकप्रतिनिधींनी सुचविलेल्या 
कामांना शासन स्तरावरुन मान्यता देऊन या योजनेंतर्गत घ्यावयाची कामे, अंमलबजावणी यंत्रणा व इतर 
निकष निश्चित करण्यासाठी “भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर सामाजिक विकास योजना” अशी 
राज्यस्तरीय योजना सन २०१८-१९ पासून राबविण्याचा निर्णय शासनाने उपरोक्‍त वाचा १च्या शासन 
निर्णयान्वये घेतलेला आहे. त्यानुसार मा. लोकप्रतिनिधींनी (आमदार/खासदार) यांनी सुचविलेल्या ग्रामीण 
व नागरी भागातील अनुसूचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्त्यामधील कामांना शासनाने उपरोक्‍त वाचा 
२च्या शासन निर्णयांन्वये तत्वत: मान्यता देण्यात आलेली आहे. वाचा २च्या शासन निर्णयांस शासन 
मान्यतेने शुध्दीपत्रक काढण्यात येत आहे. 


उपरोक्त वाचा २च्या शासन निर्णयांतील परिशिष्ट “अ” मधील कामे “सार्वजनिक बांधकाम विभाग* 
या कार्यान्वयीन यंत्रणेऐवजी “जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग” या कार्यान्वयीन यंत्रणेमार्फत करण्यात 
यावीत. त्याचा तपशिल पुढीलप्रमाणे आहे:- 


अ.क्र. | शासन निर्णय, जिल्हा कामे- अनुक्रमांक शैरा 
दिनांक 
हिं १६ ऑगस्ट, २०१९ १) १४६२ ते १४९२ 33३१ 
२) १४९८ ते १५०४-०७ 
०६ सप्टेंबर,२०१९ । नाशिक "या 
२. १६ ऑगस्ट, २०१९ | औरंगाबाद | २२७६ ते २२८५ 3१० || 
३. । १६ ऑगस्ट, २०१९ | Yoo ९९२ ते ९९४ आणि १६६० व | अनुक्रमांक ९९२ ते ९९४ अशी 
१६६१ =04 ३ कामे शासन शुध्दीपत्रक, 
दिनांक ०६ सप्टेंबर, २०१९ 
अन्वये धुळे जिल्हयात 
दर्शविण्यात आलेली आहेत. 


शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक), क्रमांकः दवसु-२०१९/प्र.क्र.३१७/अजाक 


२. सदर शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक) यातील कामांबाबत संबंधित सहाय्यक आयुक्‍त, समाज 
कल्याण; सार्वजनिक बांधकाम विभाग कार्यान्वयीन यंत्रणा आणि/किंवा संबंधित जिल्हाधिकारी 
यांचेकडून उक्त दिनांक १६ ऑगस्ट व of सप्टेंबर,२०१९च्या शासन निर्णयांप्रमाणे जर कार्यवाही 
सुरु करण्यात आलेली असेल तर कार्यान्यीन यंत्रणा बदलता येणार नाही. 
३. सदर शुध्दीपत्रकासाठी सर्व बाबी/कार्यपध्दती सदर शुध्दीपत्रकाचा मूळ शासन 
निर्णय,दिनांक १६ ऑगस्ट व ०६ सप्टेंबर,२०१९ प्रमाणेच राहील. 

सदर शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक) महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक 
२०२००७२११६४५०६६३२२ असा आहे. हा शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक) डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


ची Digi signes 
DN: c: 
unl pial 


ostalCode=40003; 


2, st=Maharashtra, 
2.5.4.20=c0098eb68042c66b72115bc62 
ef9206ece42981aab126657128d7cadca 

a I a I 447533, cn=Sunil D Sardar 
Date: 2020.07.22 10:53:22 +05'30' 


(सुनिल सरदार) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रति, 


१. मा. विरोधी पक्षनेता, विधानपरिषद/सभा, महाराष्ट्र विधानमंडळ सचिवालय,मुंबई, 
२. सर्व मा. संसद सदस्य आणि विधानपरिषद/सभा सदस्य, 

३. मा. राज्यपाल यांचे प्रधान सचिव, राजभवन, मुंबई, 

४. मा.मुख्य मंत्री यांचे अप्पर मुख्य सचिव, मुख्य मंत्री सचिवालय, मंत्रालय, मुंबई. 
५. मा. उप मुख्य मंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

६. मा.मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

७. मा.मंत्री, महसूल यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा.मंत्री, ग्रामविकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

९. मा.मंत्री, आदिवासी विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१०.मा.मंत्री, अल्पसंख्याक विकास यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
११.मा.राज्य मंत्री, सामाजिक न्याय यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 
१२.मा.मुख्य सचिव यांचे सह सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

१३.मा. प्रधान सचिव (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.मा. सचिव (सामाजिक न्याय), सा.न्या. व वि.स.विभाग,मंत्राळय,मुंबई. 
१५.आयुकक्‍्त, समाज कल्याण आयुक्तालय, महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
१६.महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/लेखापरिक्षा)-१/२, महाराष्ट्र, मुंबई/नागपूर. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक), क्रमांकः दवसु-२०१९/प्र.क्र.३१७/अजाक 


१७.संचालक, लेखा व कोषागारे संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य,मुंबई, 
१८.सर्व जिल्हाधिकारी 
१९.मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम प्रादेशिक विभाग, सर्व. 
२०.अधिक्षक अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम मंडळ, सर्व. 
२१.कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग,सर्व. 
२२.कार्यकारी अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम विभाग,सर्व. 
२३.उप अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम उप विभाग,सर्व. 
२४.उप अभियंता, जिल्हा परिषद बांधकाम उप विभाग,सर्व. 
२५.सर्व प्रादेशिक उप आयुक्‍त, समाज कल्याण विभाग. 
२६.सर्व सहाय्यक आयुक्‍त,समाज कल्याण. 
२७.सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी. 

२८. निवडनस्ती (अजाक). 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


